राज्य योजना सन 2022-23 

हक्‍क व flatter निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१) अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १३५/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२३. 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.०९/५५८/२०२२-२३, दिनांक २२.१२.२०२२. 

३. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १३५/फ-१, दिनांक 
०७.०२.२०२३. 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.०९/६९६/२०२२-२३, दिनांक ०८.०२.२०२३. 

प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि 
अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षअंतर्गत एकूण रु. १००००.०० लक्ष 
नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ ला अनुसरुन 
सन २०२२-२३ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


३. संदर्भ क्रमांक २ व ४ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि 
अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजनेतंर्गत रू. ६५२५.६४ लक्षचा प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ चे परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २ व ४ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी 
लक्षात घेऊन sep व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षातर्गत सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रान्वये रु. २१००.०० लक्ष 
इतका निधी खालील अटी व शतींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


. प्रस्तावीत खर्च:- लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, 
११० वन्यजीवांचे संवर्धन (००) (११) हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय उद्याने आणि 
अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (राज्य) (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षांमधील ५०-इतर या 
उद्दिष्टांतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १३५/फ-१ 


॥. संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयाच्या शासन निर्णयातील मान्यता प्राप्त कार्यबाबींपैकी निधी 
वितरणासाठी शिल्लक असलेल्या बाबी व नव्याने सदर शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्रातील 
कार्यबाबींकीरत निधी वितरीत करावा. 


ii, वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक 
तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


/. सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आव्यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी शासन 
मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील बाबींची निकड लक्षात घेवून अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व 
सनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत निधी वाटप करावा. 


शं. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे काटेकोर पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०४.०४.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१४१५५०००८६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ५॥90₹५-1[॥९५३१॥॥॥ 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),पश्चिम, मुंबई. 
५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर. 
७. वनसंरक्षक व संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 
८. उप वनसंरक्षक, गुगामल वन्यजीव, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
९. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
१०. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. 134/H-9 


महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी ०५.२२/प्र.क्र. १३५/फ-१, दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, 


२०२३ सोबतचे विवरण पत्र. 
अ. | विभागाचे नाव । गावाचे नाव कार्यबाबी रक्‍कम 
क्र. (लाखात) 
1) गुगामळल पस्तलई व मेमना १५३ कुटुंबांना घर मुल्यांकन अदा | ७२४.५२६ 
वन्यजीव विभाग करणे 
२ मालुर (HR) ११७ कुटुंबांना घर मुल्यांकन, शोती 
मुल्यांकन, फळझाडे मुल्यांकन अदा 
करणे. 
३ | सह्याद्रीव्या्र | चांदोली अभयारण्यातील | वसाहतीमध्ये नागरी सुविधा पुरविणे. 
प्रकल्प मुळ ७ गावे 
४ गुगामळल पस्तलई फळझाडे मुल्यांकन -दिलासा। २९७.८२ 
वन्यजीव विभाग रक्‍कम १००% पर्याय-। अंतर्गत ९८ 
लाभार्थ्याकरीता 
फळझाडे मुल्यांकनाचे मूल्यांकन - | ५१.२१ 
दिलासा पोटी रक्‍्क ३०% पर्याय-॥ 
अंतर्गत १५ लाभार्थ्याकरीता 
फळझाडे अहवाल प्राप्त करीता ३ ५.६५ 
cap सेवा शुल्क रक्‍कम (कृषी 
विभाग) 
G अकोला — 208 कुटुंबांना घर मोबदला व शोती वत तरी 
वन्यजीव विभाग मोबदला अदा करणे. * 
एकुण | २१००.०० 


KKKKKKKK 


* टिप :- संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमांक १ ते ३ वरील बाबींकरीता वितरणासाठी शिल्लक 
असलेला निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


